जिल्हा परिषदे अंतर्गतच्या केंद्रप्रमुखांना दीर्घ सुटी 
कालावधीमध्ये कराव्या लागणाऱ्या कामाबद्दल 
प्रत्येक कॅलेंडर वर्षात विशेष अर्जित रजा अनुज्ञेय 
करणे व विशेष अर्जित रजेचे रोखीकरण करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.२१७/आस्था-१४ 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान रोड, फोर्ट, मुंबई ४०० ००१. 
दिनांक : १३ डिसेंबर, २०२३. 
वाचा :- 
(१) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. अरजा-२४९६/२५/सेवा-९, दि.०६/१२/१९९६ 
(२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन परिपत्रक क्र. एसएसएन-१०९७/(८०१)/माशि-२, 
दि.१५/०५/१९९९ 

(३) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.अरजा २४०१/८/सेवा-९, दि.१५/०१/२००१ 


प्रस्तावना :- 


जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील दीर्घ सुटी विभागामध्ये कार्यरत असलेल्या शिक्षक, प्राचार्य, मुख्याध्यापक, 
ग्रंथपाल, प्रयोगशाळा सहाय्यक व पाणीवाला यांना अनुज्ञेय असलेल्या एकूण २० दिवस अर्धवेतनी रजेऐवजी 
दि.०१/०१/१९९७ पासून प्रत्येक कॅलेंडर वर्षात १० दिवस अजित रजा अनुज्ञेय राहील अशी तरतूद वित्त विभागाच्या 
दि.०६/१२/१९९६ च्या शासन निर्णयान्वये करण्यात आलेली आहे. 


2. महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ नुसार शासकीय कर्मचाऱ्यांना सध्या अस्तित्वात असलेली SAT 
रजा साठविण्याची तसेच सेवानिवृत्तीच्या वेळी अजित रजेचे रोखीकरण करण्याची तरतुद वित्त विभागाच्या 
दि.१५/०१/२००१ च्या शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात आळेली आहे. 


३. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथील दाखल रिट याचिका क्र.१२२४५/२०२२ मध्ये केंद्र 
प्रमुखांच्या अजित रजा व रजा रोखीकरणाबाबत धोरण निश्चित करण्याबाबत निर्देश दिलेले आहे. मा. उच्च 
न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार जिल्हा परिषदेतील कार्यरत केंद्र प्रमुखांना दीर्घ सुटी कालावधीत कराव्या 
लागणाऱ्या कामाबाबत विशेष अजित रजा अनुज्ञेय करणे व सदर संचित विशेष अजित रजेचे रोखीकरण करणे, 
याबाबत खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ च्या नियम क्र.५४ नुसार दीर्घ सुटी विभागामध्ये सेवेत असलेल्या 
शासकीय कर्मचाऱ्याला कोणत्याही वर्षात त्यांनी पूर्ण दीर्घ सुटी घेतली असेल तर त्यांनी केलेल्या कामाच्या संदर्भात 
कोणतीही अर्जित रजा मागण्याचा हक्क असणार नाही. महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ नियम क्र.५४ 
(२) (ए) मध्ये कोणत्याही एका वर्षाच्या संबंधात शासकीय कर्मचाऱ्याने दीर्घ Yat काही भागाचा लाभ घेतला 
असेल तर त्या वर्षाच्या संबंधात त्याला त्यांनी लाभ न घेतलेल्या भागातील दिवसांचे संपूर्ण दीर्घ सुटीशी जे प्रमाण 
असेल त्याप्रमाणात ३० दिवसापैकीची अर्जित रजा घेण्याचा हक्क असेल. 

वरील तरतूदी विचारात घेवून शासनाने असा निर्णय घेतला आहे की, ज्या केंद्र प्रमुखांनी आपल्या 
वरीष्ठांच्या लेखी आदेशानुसार दीर्घ सुटीच्या कालावधीत काम केले असेल त्याबाबत वरीष्ठांनी प्रमाणित केले 
असेल तर अशाबाबत त्यांना दीर्घ सुटीच्या कालावधीत केलेल्या कामासंदर्भात प्रत्येकी १० दिवसांसाठी (३० 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.२१७/आस्था-१४ 


दिवसाच्या मर्यादेत) एक दिवस या प्रमाणात अर्जित रजा देय होईल, अश्या रजेचा संचय करता येईल व ती 
निवृत्तीच्या वेळेस रोखीकरणास पात्र असेल. 


2. सदर शासन निर्णयाची अंमलबजावणी तसेच लाभ दि.०१/०१/२०२४ पासून अनुज्ञेय राहील. 


3. सदरचा ana निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.विवि/शिकाना/१४२, दि.११/१२/२०२२३ व 
area शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.०४/शिकाना/टिएनटि-१,दि.१२/१२/२०२२ अन्वये 
Ue सहमतीस अनसरून निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


४. सदरचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३१२१३१०५३५७४२२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by POPAT 0. 
p O p AT D ) e DESHMUKH 


DN: cn=POPAT D. DESHMUKH, 
DESHMUKH ecenaictesestmatnanicin cn 
Date: 2023.12.13 15:09:52 +05'30' 
(पो.द. देशमुख) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१) मा. राज्यपाल महोदयांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

२) मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

3) मा. उपमुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४) मा. मंत्री (ग्रामविकास) महोदयांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५) मा. राज्यमंत्री (ग्रामविकास) महोदयांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६) मा. विरोधी पक्ष नेता विधानसभा/विधानपरिषद विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
७) मा. विधानसभा/विधानपरिषद सर्व सदस्य, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
८) मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
९) अ.मु.स./प्र.स/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मुंबई, 
१०) अपर मुख्य सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, फोर्ट, मुंबई, 
११) अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३) आयुक्त, विभागीय आयुक्त कार्यालय (सर्व) 
१४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 
१५) उप आयुक्‍त (आस्थापन), विभागीय आयुक्त कार्यालय (सर्व) 
१६) सर्व मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी, जिल्हा परिषद (स्वी 
१७) निवडनस्ती (आस्था - १४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


